महसूली कार्यालयांच्या कार्यक्षेत्रात 
फेरबदल/ नवीन कार्यालय निर्मिती व 
महसूली कायद्यांमध्ये आवश्‍यकतेनुसार 
बदलांबाबत शिफारशी करण्याकरीता 
समिती गठीत करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्राफेब - २०२ 3/ प्र.क्र.१०६ /म-१० 
पहिला मजला, मंत्रालय मुख्य इमारत, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. 
तारीख: २५ ऑक्टोबर,२०२३ 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील महसूली कार्यालयांच्या कार्यक्षेत्रात फेरबदल/ नवीन कार्यालय निर्मिती 
याविषयी विविध लोकप्रतिनिधी व नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणात निवेदने शासनास प्राप्त होतात. 
तथापि, राज्यातील महसूली कार्यालयांच्या कार्यक्षेत्रात फेरबदल/ नवीन कार्यालय निर्मिती ही 
खर्चिक व सर्वसामान्य जनतेच्या दैनंदिन आयुष्यावर परिणाम करणारी बाब असल्याने याबाबत पुर्ण 
विचारांती व अभ्यासांती निर्णय घेणे आव्यक आहे. तसेच, सामाजिक परिस्थितीत झालेला बदल, 
वाढलेली लोकसंख्या, महसूली कामकाजाच्या स्वरुपात झालेला बदल व इतर अनुषंगिक बाबींमुळे 
महसूल कामकाजाशी संबंधित महत्वाच्या कायद्यांमध्ये काळानुरुप बदल करणे आवश्‍यक आहे 
किंवा कसे हे तपासणे आवश्‍यक आहे. सबब, महसूली कार्यालयांच्या कार्यक्षेत्रात फेरबदल/ नवीन 
कार्यालय निर्मिती व महसूली कायद्यांमध्ये आवश्‍यकतेनुसार बदलांबाबत शिफारशी करण्याकरीता 
समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

राज्यातील महसूली कार्यालयांच्या कार्यक्षेत्रात फेरबदल/ नवीन कार्यालय निर्मिती व 
महत्वाच्या महसूली कायद्यांमध्ये आवश्‍यकतेनुसार बदलांबाबत शिफारशी करण्याकरीता 
सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासकीय सेवेतील व इतर अधिका-यांची खालीलप्रमाणे समिती गठीत 
करण्यात येत आहे:- 


१. श्री.उमाकांत दांगट, भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त) - अध्यक्ष 
२. श्री.चंद्रकांत दळवी, भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त) - सदस्य 
३. श्री.शेखर गायकवाड, भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त) *संदस्य 
४. श्री. प्रल्हाद कचरे, सेवानिवृत्त अपर जिल्हाधिकारी - सदस्य 
५. उप आयुक्त (UH), विभागीय आयुक्त कार्यालय, पुणे - सदस्य सचिव 


समितीतील उपरोक्त सदस्यांना आवश्‍यकता वाटल्यास संबंधित विषयातील तज्ञ व्यक्‍तींना 
निमंत्रित सदस्य म्हणून बोलविण्याची मुभा राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्राफेब-२०२३/ प्र.क्र.१०६/म-१० 


२. उपरोक्त समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहील:- 


जिल्ह्यांतील प्रशासकीय कामकाजाचे स्वरुप विचारात घेऊन आवश्‍यकतेनुसार अपर 
जिल्हाधिकारी कार्यालय निर्मिती, त्याकरीता आवश्‍यक पद निर्मिती, आवर्ती व अनावर्ती 
खर्चाचा तप्ञील तसेच इतर अनुषंगिक बाबी यांसह शिफारस करणे. 

॥. उप-विभागांतील प्रशासकीय कामकाजाचे स्वरुप विचारात घेऊन आवर्यकतेनुसार 
स्वतंत्र उपविभागीय कार्यालय निर्मिती/ पुनर्रचना, त्याकरीता आवश्‍यक पद निर्मिती, 
आवर्ती व अनावर्ती खर्चाचा तपशील तसेच इतर अनुषंगिक बाबी यांसह शिफारस 
करणे. 

॥. तालुक्यांतील प्रशासकीय कामकाजाचे स्वरुप विचारात घेऊन आवश्‍यकतेनुसार अपर 
तहसील कार्यालय निर्मिती, त्याकरीता आवश्‍यक पद निर्मिती, आवर्ती व अनावर्ती 
खर्चाचा तपशील तसेच इतर अनुषंगिक बाबी यांसह शिफारस करणे. 

iV. महसूल कामकाजाशी संबंधित खालील कायद्यांमध्ये कालानुरुप बदल करणे आवश्‍यक 
आहे किंवा कसे हे तपासुन आवश्‍यकता असल्यास बदलांबाबत शिफरशी करणे. 

8) महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व त्यांचे एकत्रीकरण 
करण्याबाबत अधिनियम,१९४७ 
७) महाराष्ट्र कुळवहिवाट व aac अधिनियम १९४८ व त्याखाळील नियम 
०) महाराष्ट्र शोतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ 
0) महाराष्ट्र जमीन महसूल संहीता, १९६६ व त्याअंतर्गत असलेले नियम 
४. उपरोक्त विषयासंदर्भात शासनास आवश्‍यक वाटतील असे विषय. 


३. समितीने याबाबतचा अहवाल शासनास या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून ९० दिवसांच्या 
आत सादर करावा. 

४. याकामी समिती सदस्यांना आवश्‍यक वाटल्यास राज्यांतर्गत भौगोलिक क्षेत्रातील 
कोणत्याही भागाचा दौरा करण्याची मुभा राहील. याअनुषंगाने समितीच्या सदस्यांवर होणारा खर्च 
विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग यांनी करावा. 


५. तसेच, समितीस आवश्‍यक मनुष्यबळ व बैठक व्यवस्था पुरविण्याची कार्यवाही विभागीय 
आयुक्त, पुणे विभाग यांनी करावी. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१०२५१५२७१११३१९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
५ A N TO S H 1 OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND. 


2 87dbe700ee92d0e1b3fd993c8b0952a368e40 
Oed2afi =400032, st=Maharashtra, 

V | T H O B A G AW D E serialN 0E62748385D86F23914275B4E2 

56६74६6411, 22, cn=SANTOSH VITHOBA GAWDE. 

2023.10. "30° 


(संतोष वि.गावडे ) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्राफेब-२०२३/ प्र.क्र.१०६/म-१० 


३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/ विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य. 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
११. सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई. 
. सर्व विभागीय आयुक्‍त. 
१६. सर्व जिल्हाधिकारी. 
१७. समितीतील सर्व सदस्य. (विभागीय आयुक्त, पुणे यांच्यामार्फत) 
१८. उप आयुक्त (सा.प्र) पुणे विभाग, पुणे. 
१९. भारतीय जनता पक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ. बराक नं. १, नरिमन पॉईंट, मुंबई. 
२०. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस(इ) समिती, टिळक भवन, दादर, मुंबई. 
२१. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, ठाकरसी हाऊस, जे. एन. हेरेडिया मार्ग, बॅलार्ड इस्टेट, मुंबई. 
२२. शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई. 
२३. बहुजन समाज पक्ष, प्रदेश सचिव, महाराष्ट्र राज्य, बी.एस.जी. भवन, भूखंड क्र. ८३-ए, 
कलेक्टर कॉलनी, चेंबूर, मुंबई. 
२४. भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, महाराष्ट्र समिती, ३१४, राजभवन, एस. व्ही. पटेल मार्ग, मुंबई. 
२५. भारतीय कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) पक्ष, महाराष्ट्र समिती, जनशक्ती सभागृह, ग्लोब मिल 
पॅलेस,वरळी, मुंबई. 
२६. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राजगड, मातोश्री टॉवर, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई. 
२७. प्रहार जनशक्ती पक्ष कार्यालय, सीडीओ बॅरेक क्र.१० मधील कक्ष क्र.०१ व ०२, 
योगक्षेमसमोर, जीवन बीमा मार्ग, चर्चगेट, मुंबई. 
२८. सर्व सह सचिव/ उप सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२९. निवडनस्ती (कार्यासन म-१०). 


we) 
Cc 
es 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


